मुक्ताईनगर , ता.व जि. जळगाव येथील ५० 
खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०२१/ प्र.क्र.३१५/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य रुग्णालय मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 


दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा: आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/ कक्ष-३ / टे-७/ उपजिर मुक्ताईनगर, जळगाव 
श्रेणी (१००) ना.मं.३/जा.क्र.१३२८८-८९/२१, दि.१३.०८.२०२१. 


प्रस्तावना - 


मुक्ताईनगर , ता.व जि. जळगाव येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणेबाबत लोकप्रतिनिधींकडुन सदर रुग्णालय श्रेणीवर्धन करण्याबाबत 
वारंवांर मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त दि. 
१३.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये मुक्ताईनगर , ता.व जि. जळगाव येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे 
१०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून 


त्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


मुक्ताईनगर , ad जि. जळगाव येथील yo खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
श्रेणीवर्धीत १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे 


कार्यवाही करण्यात येईल. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१८१५४१३५१४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना 2029/ प्र.क्र.३१५/आरोग्य-३ 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kad Patil 
Roshani — पाळ 


Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1 | Health Department 
Kadam Patil 4001021056 


+05'30' 
(रो.दि.कदम पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
६. संचालक-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

७. संचालक-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

९. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र -जिपस्तर), पुणे. 

१०. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ,नाशिक 

११. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगाव 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

१३. वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 


१४. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई 


१५. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 


१६. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


